“अपर पोलीस महासंचाळक' (विशेष 
कृती) महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांना 
“विभाग प्रमुख' म्हणून घोषित करणे 
बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्र.आयपीएस १०१२/प्र.क्र.३०७/पोल-१ 
३० वा मजला, सेन्टर-१, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, 
कफ परेड मुबंई ०५. मुबंई ०५. दिनांक :- ३ नोव्हेंबर,२०१२. 


वाचाः-१) पोलीस महासंचालक यांचे पत्र क्र.अपोमंस(वि.कृ.) "विभाग 
प्रमुख/६५/२०१२ दि.२९.०८.२०१२ . 
२) गृह विभाग शासन निर्णय क्र.आयपीएस १२०७/प्र.क्र.४८४/पोल-१. 
दि.१५.०२.२००८ 
३) गृह विभाग. क्र.आयपीएस १७१२/प्र.क्र.२९९/पोल-१. दि. निरंक.०६.२०१२ 
प्रस्तावना : - अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती) महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांना 
नक्षलविरोधी अभियान प्रभाविरीत्या राबविणे, दर्जेदार गुप्त वार्ता गोळा करुन प्रभावीपणे कारवाई 
करणे, नक्षलप्रभावित भागात Proactive Policing करणे संपुर्ण राज्यात नक्षल विरोधी 
कारवयांमध्ये एकसुत्रता आणणे व इतर राज्ये व केंद्र शासनाशी योग्य समन्वय साधणे इत्यादी 
कामे सहज शक्‍य व्हावी, म्हणुन या पदाची कार्यकक्षा निश्‍चीत करुन, विशेष पोलीस 
महानिरिक्षक, नक्षल विरोधी अभियान, महाराष्ट्र राज्य नागपूर, पोलीस उपमहानिरीक्षक 
गडचिरोली परिक्षेत्र, पोलीस अधिक्षक, विशेष कृती दल, नागपूर व प्राचार्य, अपारंपारीक 
अभियान, प्रशिक्षण केंद्र, सुराबर्डी, नागपूर यांना अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती) 
महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचे नियंत्रणाखाली गणण्यात आले आहे. शासनाने संदर्भाधीन क्र.२ च्या 
आदेशान्वये अपर पोलीस महासंचालक नक्षल विरोधी अभियान, महाराष्ट्र राज्य , नागपुर यांना 
त्यांचे नियंत्रणा खाळील आस्थापनेच्या संदर्भात निर्माण होण्या-या आर्थीक बाबी हाताळण्यासाठी 
“विभाग प्रमुख' म्हणुन घोषित केले आहे.तथापि, गृह विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.३ च्या आदेशान्वये 


अपर पोलीस महासंचालक नक्षलविरोधी अभियान महाराष्ट्र राज्य, नागपूर हे पद विशेष पोलीस 


महानिरिक्षक, नक्षल विरोधी अभियान, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर या पदावर श्रेणी अवनत करुन 
भरलेले असल्याने, अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती) महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांना 
वित्तीय बाबीकरीता विशेष पोलीस महानिरिक्षक, नक्षल विरोधी अभियान महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर, पोलीस उपमहानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, गडचिरोली, पोलीस अधिक्षक, विशेष 
कृती दल, नागपूर आणि प्राचार्य, अपारंपारीक अभियान, प्रशिक्षण केंद्र, सुराबर्डी, नागपूर यांचे 
कार्यालयासाठी वित्तीय बाबींकरीता “विभाग wpe म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव 


शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : - अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती) महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांना 
विशेष पोलीस महानिरिक्षक, नक्षळ विरोधी अभियान महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, पोलीस 
उपमहानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, गडचिरोली, पोलीस अधिक्षेक, विशेष कृती दल, 
नागपूर आणि प्राचार्य, अपारंपारीक अभियान, प्रशिक्षण केंद्र, सुराबर्डी, नागपूर यांचे 
कार्यालयाकरीता fer प्रमुख' म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. हे अधिकार वित्तीय बाबी 
पुरतेच मर्यादित रहातील. 
2. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ मधील भाग-१, 
उपविभाग-एक अनुक्रमांक १, मधिल नियम क्र. २ मधील तरतुदी नुसार प्रशासकीय विभागाला 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला 

असून त्याचा संगणक संकेतांक *-०१५११०५०)) ३८१४) ७०५९१हा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Revhe — 
( ay .बिलोणीकर) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरिक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रत माहितीसाठी सादर, री ४ 
१)महालेखापाल-१/,(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 


२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
३) मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 
४) मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 
५) अपर मुख्य सचिव, (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
६) प्रधान सचिव (अ.व.सु.),गुह विभाग, सेन्टर १,वर्ल्डट्रेड सेंन्टर, कफ परेड, मुबंई- ०५ 
७) 'अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती) महाराष्ट्र राज्य , मुंबई 
८) विशेष पोलीस महानिरिक्षक, नक्षल विरोधी अभियान महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
९) पोलीस उपमहानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्रतगडचिरोली, 
११) पोलीस अधिक्षक, विशेष कृती दल, नागपूर 
१२) प्राचार्य, अपारंपारीक अभियान, प्रशिक्षण केंद्र, सुराबर्डी, नागपूर 
१३)सहाय्यक संचालक,गृह विभाग, ३० वा मजला, सेन्टर १,वर्ल्डट्रेड सेंन्टर, कफ परेड, मुंबई 
१४)निवड नस्ती,पोल-१, मुंबई. 


